रेवस ते रेड्डी सागरी / किनारी महामार्गाचा 
विकासासाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : खाक्षेस-२०२१/प्र.क्र.9७/रस्ते-८ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २० जून, २०२२. 


वाचा :- शासन निर्णय क्रमांक : खाक्षेस-२०२१/प्र.क्र.२४७/रस्ते-८, दिनांक ०६.०९.२०२१. 
परिपत्रक 


महाराष्ट्र राज्यास ७२० कि.मी. लांबीचा समुद्र किनारा महाराष्ट्राच्या पश्चिमेस लाभला असून, सह्याद्री 
ते अरबी समुद्र या मधील प्रदेशाला कोकण म्हणून संबोधण्यात येते. पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी व 
सिंधुदूर्ग या जिल्ह्याचा कोकण विभागामध्ये समावेश होतो. सदर किनारपट्टी जवळून जाणाऱ्या सागरी 
महामार्गाचा विकास झाल्यास समुद्र किनाऱ्यालगतच्या पर्यटन विकासास चालना मिळून महामार्गाच्या बाजूस 
कृषि व मत्स्यव्यवसायास पुरक व पर्यटनासाठी उपयुक्‍त नागरी सोयी सुविधा विकसित होऊन कोकणाचा 
सर्वांगीण विकास होईल. दळणवळण सुलभ होवून परिसराचा नियोजनपूर्वक वेगाने विकास होईल. गोवा 
प्रवास गतीमान झाल्याने देशातील दक्षिण प्रांतातील राज्यासाठी मुंबईहून जवळचा निसर्गरम्य परिसरातून 
जाणारा मार्ग तयार होईल. या अनुषंगाने मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या दिनांक २५.०८.२०२१ रोजी 
झालेल्या बैठकीत शासनाने रेवस ते रेड्डी सागरी महामार्ग असा रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातून 
जाणारा रेवस रेड्डी सागरी महामार्ग सुसाध्यतेनुसार Four Lane /Two Lane with paved shoulder with 
rigid pavement ने सुधारणा करणे करीता सदर प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास “अंशदान 
ठेव “ तत्वावर हाती घेण्यासाठी मान्यता दिली आहे. 

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून रेवस रेड्डी सागरी महामार्ग सुसाध्यतेनुसार Four Lane /Two 
Lane with paved shoulder with rigid pavement ने सुधारणा करणे या योजनेकरीता खालीलप्रमाणे 
लेखाशिर्ष मंजूर करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 


मराठी लेखाशिर्ष इंग्रजी लेखाशिर्ष 
मागणी क्रमांक एच-०७ Demand No. | H-07 
५०५४ मार्गव पुल यावरील भांडवली खर्च । 5054 Capital Outlay On Roads And 
Bridges 
८० सर्वसाधारण so General 
१९० सार्वजनिक क्षेत्र आणि इतर 190 Assistance to Public Sector 
ी d Oth dertaki 
उपक्रमांना सहाय्य दलात 
(०२) सागरी महामार्गाचा विकास (02) Development of Coastal Road 
(02)(09) रेवस-रेडी सागरी महामार्गाच्या | (02)(01) Share Capital Contribution to 
Maharasht Stat Road 
विकासासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते Be ak, Thee 
poate Development of Rewas- 
विकास महामंडळास भाग भांडवली Reddy Coastal 7२०११ 
अंशदान (कार्यक्रम) (५०५४५३९६) (50545396) 
uy गुंतवणूका 54 Investments 


झासन परिपत्रक क्रमांकः खाक्षेस-२०२१/प्र.क्र.७9७/रस्ते-८ 


सदर शासन परिपत्रक नियोजन विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.५५/का.१४११, 
दिनांक १०.०६.२०२२, तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३४/२२/अर्थ-१२, 
दिनांक १३.०६.२०२२ आणि महाळलेखापाल-?२, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर यांचे 
क्र. TM/Gr.llI/U.O.R.-02/ 993, दि.०१.०६.२०२२ च्या पत्रास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०६२०१२११५६४४१८ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Padmakar Pritham Lahane 
a mM a a r DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Public Works 
De htra, 


de=400032, 


.20=dI 1233be0da6- 23d0. 


Pritham Lahane==2" 
(पद्माकर प्रि. लहाने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


अपर मुख्य सचिव (नियोजन), मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई . 
महालेखापाल-१, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
महालेखापाल-२, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर. 
संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, वांद्रे (पश्चिम), 
मुंबई - Yoo ०५७. 
) आंतर वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-२/१२, व्यय-११) मंत्रालय, मुंबई . 
) स्वीय सहाय्यक, अपर मुख्य सचिव (सा.बां.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) स्वीय सहाय्यक, सचिव (रस्ते/बांधकामे) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) निवडनस्ती (रस्ते-८). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


2९4 


